मंत्री आस्थापनेवरील जमादार/चोपदार या सावधि 
पदावर पदोन्नतीसाठी गट-ड संवर्गामधील पात्र 
कर्मचाऱ्यांची दिनांक १ जानेवारी, २०२४ रोजीची 
तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२७२३/प्र.क्र.२०८/मंआस्था-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१९ मार्च, २०२४. 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना घिसूचना क्र.एसआरव्ही -२०१४/प्र.क्र.३२२/का-१२, 
दि.०६/०६/२०१७ 
परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील प्रशासकीय विभागातील गट-ड संवर्गातील पदांच्या 
सेवाभरतीचे विनियम करणारे नियम सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन अधिसूचनेद्वारे विहित 
करण्यात आले आहेत. त्यानुसार गट-ड संवर्गातील पदांच्या सेवाप्रवेश नियमातील अनुसूची भाग-अ मधील 
जमादार/चोपदार पदावरील पदोन्नतीसाठी विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून मागविण्यात आली. मंत्रालयीन विभागांकडून प्राप्त माहितीची 
छाननी करण्यात येवून सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन अधिसूचनेअन्वये विहीत केलेले गट 
“ड” पदाचे सेवाप्रवेश नियमासोबत जोडलेल्या भाग “ब” व भाग “क” मध्ये नमूद पद धारण करणाऱ्या 
पदाच्या (नाईक पदाच्या समकक्ष) संवर्गात ३ वर्षे सलग सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
तयार करण्यात आली असून ती या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 
२. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी प्रस्तुत तात्पुरती जेष्ठतासूची त्यांच्या विभागातील गट-ड संवर्गातील सर्व 
संबंधीत कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात 
ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असल्यास संबंधितांचे सेवापुस्तक व 
अन्य उपलब्ध अभिलेख तपासून विभागाच्या अभिप्रायासह सामान्य प्रशासन विभागाला दिनांक १५ एप्रिल, 
२०२४ पर्यंत कळवाव्यात, म्हणजे त्याची पडताळणी करुन ज्येष्ठतासूचीत आवऱ्यक ते बदल करणे शक्‍य 
होईल. दिनांक १५ एप्रिल, २०२४ पर्यंत कोणतीही माहिती प्राप्त न झाल्यास विभागातील संबंधितांचा काहीही 
आक्षेप नाही, असे गृहीत धरुन ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 
३. वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द), शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 


विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, सार्वजनिक आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२७२३/प्र.क्र.२०८/मंआस्था-१, 

विभाग, आदिवासी विकास विभाग, पर्यावरण विभाग, सहकार, पणन आणि वदस््रोद्योग विभाग, अल्पसंख्याक 
विकास, संसदीय कार्य विभाग या विभागांनी माहिती दिलेली नाही. तरी, गट “ड” पदांचे सेवाप्रवेश 
नियमानुसार मंत्री आस्थापनेवरील जमादार/चोपदार या सावधि पदांवर पदोन्नतीसाठी आपल्या विभागातील 
गट-ड संवर्गातील संदर्भाधिन दि.०६/०६/२०१७ रोजीच्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीमधील भाग-ब व भाग-क 
मधील पात्र कर्मचार्‍यांची माहिती दिनांक १ जानेवारी, २०२४ रोजीची ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्याच्या 
अनुषंगाने दि. १५ एप्रिल, २०२४ पर्यंत पाठविण्यात यावी. 

४. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर दि.०१/०१/२०२४ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची आपल्या विभागातील सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. जेष्ठतासूचीबाबत त्यांचे काही 
आक्षेप असल्यास अथवा माहिती अपूर्ण असल्यास दि. १५ एप्रिल, २०२४ पर्यंत या विभागास कळविण्यात 
यावे. 


च्‌. सदर परिपत्रक (ज्येष्ठतासूचीसह) महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥६॥॥१७9॥॥॥.9०५९.॥१॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३२०१२००४८०५०७ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ARUN VISHNUPANT JOSHI 


ARUN VISHNUPAN T ow: cn = Arun ViSHNUPANT JOSHI, C= IN, 5 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
JOSHI MAHARASHTRA, OU = GENERAL 

ADMINISRTATION DEPARTMENT 

Date: 2024.03.20 12:10:36 +05'30' 


(अ.वि.जोशी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२) मा. मुख्यमंत्री / मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
४) सर्व मंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई 
५) कार्यकारी अभियंता,दक्षिण मुंबई (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मर्झबन रोड मुंबई 
६) संबंधित कर्मचारी 
0) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिपत्रक क्रमांक .संकीर्ण-२७२३/प्र.क्र.२०८/मंआस्था-१, दि.१९/०३/२०२४ सोबतची " तात्पुरती ज्येष्ठतासूची " 


मंत्री आस्थापनेवरील जमादार/चोपदार या सावधी पदावर पदोन्नतीसाठी गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१/०१/२०२४) 


(भाग-ब :- हवालदार/नाईक/उद्घाहनचालक 


चालक /आवेष्टक/फाईलकरी/दफ्तरी/दप्तरबंद/रोनियो शिपाई (चालक)/मुकादम/दारवान/झेरॉक्स ऑपरेटर) 
(भाग-क:- स्वच्छक/सफाईगार मुकादम) 


अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग मूळ मूळ | जन्म दिनांक | सध्याचे पदनाम | वरिष्ठश्रेणी पदावरील | सेवानिवृत्तीचा | चोपदार पदावर विभाग 
नियुक्तीचा | नियुक्तीचे (सेवाप्रवेश नियमातील दिनांक पदोन्नतीस 
दिनांक पदनाम भाग-ब/भाग-क मधील इच्छुक/अनुच्छुक 
पदावर) अखंड पदोन्नतीचा 
दिनांक 
|_१_| श्री.शाहू गो.दळवी खुला १२/१२/१९८८ | शिपाई ८/५/१९६६ नाईक २२/०७/१९९३ ३१/०५/२०२६ अनिच्छुक सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२ श्रीमती. ager हेरेकर खुला २१/०६/१९९० | शिपाई | १९/०७/१९७० आवेष्टक २१/०६/२००२ ३०/०७/२०३० अनिच्छुक सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३ श्री.सो.धो.तिटकारे अ.ज. १६/०१/१९८९ | शिपाई ५/९/१९६७ आवेष्टक १७/०२/२०२० ३०/०९/२०२७ वित्त विभाग 
४ |श्री.स.सं.माने अ.जा. १/११/१९८९ शिपाई १०/८६/१९६५ आवेष्टक १७/०२/२०२० ३०/०६/२०२५ वित्त विभाग 
gsi fe rade खुला १/८/१९९० शिपाई | १७/०४/१९६९ | झेरॉक्स ऑपरेटर १७/०२/२०२० ३०/०४/२०२९ वित्त विभाग 
६ श्री.अनिल म.सावंत खुला ३०/०८/१९९५ | शिपाई ११/५/१९६७ नाईक २/९/२०२० ३१/०५/२०२७ इच्छुक उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
७ [sep ART खुला २८/०४/१९९७ | शिपाई | १४/१२/१९७२ नाईक २/९/२०२० ३१/१२/२०३१ इच्छुक उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
८ ।|श्री.अजित वामन गोसावी FE) २०/०५/१९९१ शिपाई ११/२/१९६५ हवालदार ५/११/२०२० २८/०२/२०२५ अनिच्छुक नगर विकास विभाग 
९ श्री.जालींदर गंगाराम भवारी अनुसुचित जमाती | ११/९/१९९६ शिपाई । २०/०५/१९६५ नाईक ५/११/२०२० ३१/०५/२०२५ अनिच्छुक नगर विकास विभाग 
|_१० | श्री.शिवलाल नामदेव खराडे अनुसुचित जाती | ६/३/१९९२ शिपाई | २५/०५/१९६४ नाईक ५/११/२०२० ३१/०५/२०२४ अनिच्छुक नगर विकास विभाग 
|_११_ | १ |श्री.शरद कृष्णा फडतरे खुला १६/०३/१९९२ | शिपाइ ७/६/१९६४ नाईक ५/११/२०२० ३०/०६/२०२४ अनिच्छुक नगर विकास विभाग 
१२ |श्री.विनय व्दारकानाथ राणे खुला ७/९/१९९२ शिपाई १/४/१९६५ | झेरॉक्स ऑपरेटर ५/११/२०२० ३१/०३/२०२५ अनिच्छुक नगर विकास विभाग 
१३ |श्रीमती.नि.स.सावंत खुला १/६/१९९१ शिपाई ८/६/१९७० | THX कम बाईंडर ११/१२/२०२० ३०/०६/२०३० अनिच्छुक गृह विभाग 
१४ |श्री.शि.व.करडी खुला २०/०६/१९९५ | शिपाई ६/५/१९६४ | रो.नि.ओ.चालक ११/१२/२०२० ३१/०५/२०२४ प्रतिनियुक्तीवर गृह विभाग 
मुख्यमंत्री कार्यालय 
१५ |श्री.जा.ग.जांगळे भ.ज.क. १९/१०/१९९५ | शिपाई | १५/०४/१९६५ | झे.म.चालक ११/१२/२०२० ३०/०४/२०२५ इच्छुक गृह विभाग 
१६ ।श्री.प्र.स.राऊत ड्‌मा.व २४/१०/१९९५ | शिपाई ९/२/१९६६ झे.म.चालक ११/१२/२०२० २९/०२/२०२६ अनिच्छुक गृह विभाग 
१७ |श्री.मीर आबेद अली खुला २६/०९/१९९१ | शिपाई २/३/१९६६ नाईक २२/१२/२०२० ३१/०३/२०२६ इच्छुक नियोजन विभाग 
१८ |श्री.वि.मो.जोशी खुला १८/०८/१९९२ | शिपाई | १३/०७/१९६७ हवालदार २२/१२/२०२० ३१/०७/२०२७ अनिच्छुक नियोजन विभाग 
१९ |श्रीम.नं.ह.तळगांवकर खुला १०/७/१९९५ शिपाई | २४/०६/१९६६ नाईक २२/१२/२०२० ३०/०६/२०२६ अनिच्छुक नियोजन विभाग 
२० श्री.इ.हु.पटेल खुला १/६/१९८९ शिपाई १/६/१९६८ नाईक २०/०१/२०२१ ३१/०५/२०२८ इच्छुक विधि व न्याय विभाग 
२१ |श्रीमती प्र.रा.जाधव अ.जा. २०/०९/१९८९ | शिपाइ २/६/१९७० नाईक २०/०१/२०२१ ३०/०६/२०३० इच्छुक विधि व न्याय विभाग 
२२ |श्री.सु.म.गायकवाड अ.जा. ४/११/१९९६ शिपाई | २८/०४/१९७० हवालदार २५/०१/२०२१ ३०/०४/२०३० इच्छुक विधि व न्याय विभाग 
२३ |श्री.प्र.ल.जाधव अ.जा. १४/१०/१९९३ शिपाई २७/१०/१९७२ नाईक ६/८/२०२१ ३१/१०/२०३२ इच्छुक ग्रामविकास विभाग 
२४ [ATS पांडुरंग दळवी खुला १३/१२/१९९३ | शिपाई | २२/०४/१९७४ चक्रमुद्रक १/७/२०२२ ३०/०४/२०३४ इच्छुक ग्रामविकास विभाग 
२५ श्रीम.विलासिनी कोकरे भ.ज.(क). २/२/१९९८ शिपाई १/६/१९७२ । झेरॉक्स ऑपरेटर ६/१०/२०२२ ३१/०५/२०३२ अनिच्छुक नगर विकास विभाग 
२६ |श्रीम.कल्पना कारभारी जाधव खुला ७/३/२००० शिपाई | २३/०१/१९६८ चक्रमुद्रक ६/१०/२०२२ ३१/०१/२०२८ अनिच्छुक नगर विकास विभाग 
२७ [sere साजिद वजीरअली खुला १६/०५/१९९४ | शिपाई | १७/१०/१९७२ आवेष्टक १७/०२/२०२३ ३१/१०/२०३२ इच्छुक ग्रामविकास विभाग 
२८ ।श्री.बळवंत पांडुरंग जाधव अनुसुचित जाती | २०/०१/१९८६ | शिपाई | १५/१२/१९६३ चक्रमुद्रक ३/८/२०२३ ३१/१२/२०२३ अनिच्छुक नगर विकास विभाग 
२९ श्री.मं.शां.आंबेकर अ.ज. २२/०६/१९९९ | शिपाई | २७/०३/१९७२ नाईक २३/०८/२०२३ ३१/०३/२०३२ इच्छुक नियोजन विभाग 
३० |श्री.सं.गु.जेठे खुला २८/०६/१९९९ | शिपाइ २/४/१९६९ नाईक २३/०८/२०२३ ३०/०४/२०२९ इच्छुक नियोजन विभाग 
३१ |श्री.सं.अ.सुर्व खुला २२/०५/१९८९ | शिपाई | १८/०८/१९६६ हवालदार ३१/१०/२०२३ ३१/०८/२०२६ अनिच्छुक गृह विभाग 


